जिल्हा न्यायालय, रायगड-अलिबाग यांच्या 
आस्थापनेवरील अस्थायी पदे पुढे चालू ठेवण्यास 
मान्यता देण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: अस्थायी ०२१९/प्र.क्र.५९/कार्यासन-११ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : १८ सप्टेंबर, २०१९. 


पहा: १. शासन निर्णय वित्त विभाग क्र.असंक १००१/प्र.क्र.२९/२००१,वित्तीय सुधारणा,दि.१०.९.२००१. 
२. शासन निर्णय क्र.अस्थायी ०२१९/प्र.क्र.५९/कार्यासन ११,दि.०७.०३.२०१९. 
३. शासन निर्णय वित्त विभाग क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क.दि.११.०९.२०१९. 
४. जिल्हा न्यायालय, रायगड-अलिबाग यांचे पत्र जा.क्र.प्रशा/४७३८/२०१९,दि.०८.०८.२०१९. 
शासन निर्णय : 
जिल्हा न्यायालय, रायगड-अलिबाग या आस्थापनेवरील ८४ अस्थायी पदांना संदर्भ 


क्र.२ च्या शासन निर्णयान्वये दि. ०१.०३.२०१९ ते दि.३०.०९.२०१९ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात 
आली आहे. 


२. जिल्हा न्यायालय, रायगड-अलिबाग यांनी संदर्भ क्र.४ च्या पत्रान्वये विनंती 
केल्यानुसार त्यांच्या आस्थापनेवरील पुढील aed नमूद केलेली ८४ अस्थायी पदे 
दि.०१.१०.२०१९ ते दि. २९.०२.२०२० या कालावधीत पुढे चालू ठेवण्यास मुदतवाढ देण्यात येत 
आहे. 


अ.क्र पदनाम अस्थायी पदांची संख्या 

१ | अधीक्षक ०१ 
२ | सहायक अधीक्षक ०६ 
३ | लघुलेखक (ठ.श्रेणी) ०१ 
४ | लघुलेखक (नि.श्रेणी) इंग्रजी ०२ 
4 घुलेखक (नि.श्रेणी) मराठी ०१ 
६ | वरिष्ठ लिपीक १० 
७ । कनिष्ठ लिपीक ३५ 
८ | वाहन चालक ०१ 
९ | मुख्य बेलिप ०३ 
१० | बेलिफ ०९ 
११ । शिपाई ०९ 
१२ पहारेकरी 111 03 
१३ | पूर्णवेळ सफाईगार ०२ 
१४ । अंशकालीन सप ०१ 

एकूण पदे ८४ 


शासन निर्णय क्रमांकः अस्थायी ०२१९/प्र.क्र.५९/कार्यासन-११ 


३. यासाठी होणारा खर्च मागणी क्र.जे-१,२०१४,न्यायदान,दिवाणी व सत्र न्यायालये, (०२) 
जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, (०२)(०१) जिल्हा व सत्र न्यायाधीठा (अनिवार्यी(२०१४ ०१७२) ०१, 
वेतन या लेखाशिर्षाखाळी सन २०१९-२०२० या वित्तीय वर्षात मंजूर झालेल्या अनुदानातून 
भागविण्यात यावा. 


४. सदर शासन निर्ण वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक पदनि 
२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क.,दि.११.०९.२०१९ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या 
अधिकारान्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 


च. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/"/५/.॥६॥/89॥9.90०0.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१९०९१८१७३४५४७२१२ 
असा आहे. हा seat डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by Santosh Sampatti Navagire 


४. DN:c=IN, o=Governmen (० Maharashtra, ou=Law And Judiciary 
antos h am pa | Department, postalCode=400032,st=Maharashtra, 
2.5.4.20=214b4345a2842afe7dd0cbda9e8d83579cbedaaaefZ0f215¢ 
eda096e4e407797, 


1 serialNumber=0cb1 b0de02001 Scf6d 180057927 1f4816460b1802c2 
a Va g | re ae247dd6dd6f47462cd3, cn=Santosh Sampatti Navagire 


Date: 2019.09.18 17:40:34 +05'30' 


(सं.सं.नवगिरे) 
कार्यासन अधिकारी 
प्रत:- 


) महाप्रबंधक, उच्च न्यायालय, मुंबई. 

) प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, जिल्हा न्यायालय, रायगड-अलिबाग. 
) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र-१, मुंबई. 

) महालेखापाल (लेखापरीक्षा) महाराष्ट्र-१, मुंबई. 

) जिल्हा कोषागार अधिकारी, रायगडः 
) 

) 

) 


वित्त विभाग, व्यय-५/ आ.पु.क.कक्ष /अर्थसंकल्प ११,मंत्रालय, मुंबई. 
विधि व न्याय विभाग, कार्या-२०/कार्या-२३,मंत्रालय, मुंबई. 
८) निवडनस्ती (कार्यासन ११ 


पृष्ठ 2 पैकी 2 


